महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्र. कअनि-११२३/प्र.क्र.६९/प्रशा-२ (१४ ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :- २८ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ:- १) सा.प्र.वि., शासन आदेशा क्र.कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनाक १२.१२.२०२२ 
२) सा.प्र.वि. हासन आदेश समक्रमांक दिनांक ०६.०७.२०२४ 


शासन आदेडा 

श्री.प्रशांत वा. वानखेडे, तत्कालीन सहायक कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग हे श्री.संजय राठोड, 
मा.मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन यांच्या कार्यालयात दिनाक ०९.०८.२०२२ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
आहेत. श्री.वानखेडे यांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेझान्वये कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना प्रपत्र बढतीने श्री.संजय राठोड, मा.मंत्री, अन्न व 
औषध प्रशासन यांच्या कार्यालयात करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये 
त्यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या (प्रपत्र बढतीच्या काळावधीस दिनांक ११.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीचा (प्रपत्र बढतीचा) कालावधी दिनांक ११.०६.२०२४ रोजी संपुष्टात आळा 
आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.प्रशांत वा. वानखेडे, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग यांच्या श्री.संजय 
राठोड, मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांच्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या (प्रपत्र बढतीच्या) कालावधीस 


दिनांक ३१.१०.२०२४ पर्यत किंवा मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2 सदर शासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०८२८१३०७१२४९०७ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.08.28 13:21:46 +05'30' 


( ग.स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) सह/उप सचिव (आस्थापन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) खाजगी सचिव, मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) श्री.प्रशांत वा. वानखेडे, कक्ष अधिकारी, मा.मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे कार्यालय, मंत्रालय, 
मुंबई 
&) निवड नस्ती/प्रश्‍ा-२ (१४ब) 


